राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा परिषदांना प्रशासकीय खर्चासाठी 
असलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्रापाधो- ११११/प्र.क्र.१३४/पापु-०७ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २५ जून, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक : ग्रापाधो-१०११/प्र.क्र.१३४/पापु-०७, 
दि. २० फेब्रुवारी, २०१५. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांचे अर्धशासकीय पत्र 
क्र.ठाजिपा/पापुवि/वशी/ ४३/२०१८, दि.१५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ग्रापाधो-१०११/प्र.क्र.१३४/पापु-०७ 
दि. २० फेब्रुवारी, २०१५ मधील परिच्छेद ६ (४) नुसार जिल्हा स्तरावरील ग्राम पाणी पुरवठा विभाग/ 
उपविभाग या करिता नियमित वाहन उपलब्ध नसल्यास भाडेतत्वावरील वाहनासाठी खर्चाची मर्यादा 
रु.४०,०००/- प्रतिमाह इतकी ठरविण्यात आली होती. सदर मर्यादा आता रु. ५०,०००/- प्रतिमाह पर्यंत 
वाढविण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२६१२५३४२७७२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Pandurang Rawaji Khi 
Pp n | n DN: c=IN, nment Of Maharasht Water Supply And 
tt harasht 
2.5.4.20=1f7 1ac87a049de582c5d57741 3de65742dfc38429fe3ee97 9d OFF 
‘ore 3651730674 
ialINumber=241eb93ab449def81 1 4b5fbff2ea5 1ab0f16e0092f0102aa9 
awaji Khotare ==: 
2018.06.26 13:01:50 +05'30' 
(पां.रा.खोटरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

9 


प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (पा.पु.व स्व.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (पा.पु.व स्व.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो- ११११/प्र.क्र.१३४/पापु-०७ 


४. मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 

९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

qo. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

.संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

१३. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 

.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

. मुख्य अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१७. अधीक्षक अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१८.कार्यकारी अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१९. कार्यकारी अभियंता (सवी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२०.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने 

29. निवडनस्ती (कार्यासन पापु-०७) 


ae) 
Oo 


-—O 
— 
es 


Oo 
१) 8) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


